एकात्मिक फलोत्पादन विकासासाठी 
केंद्र पुरस्कृत अभियान अंतर्गत 
अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी निधी 
वितरीत करण्याबाबत. 

(केंद्र हिस्सा - २४०१ ए ०२९) 

(राज्य हिस्सा - २४०१ ए ०११) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.७/कार्यासन ६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- १७मार्च, 2023. 


वाचा :- 
१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२ /प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ व 
दि.०८.०२.२०२३. 
२) केंद्र शासन, कृषी मंत्रालय यांचे पत्र F.No.18-24/2017-MIDH (5), Dt.3.2.2023. 
3) आदिवासी विकास विभाग शासन निर्ण क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.७/कार्या-६, 
दि.२.११.२०२२. 
8) कृषिव पदुम विभागाची नस्ती क्र.राफअ-२०२२/प्र.क्र.२२९/९-अ. 


प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत केंद्र पुरस्कृत एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान या 


योजनेसाठी सन २०२२-२३ या वर्षाच्या दुसर्‍या हप्त्यासाठी प्राप्त झालेला केंद्र हिस्सा रु.१८९.०० लाख 


व समरुप राज्य हिस्सा रु.१२६.०० लाख इतका निधी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील तरतुदींतून 


वितरीत करण्याचा प्रस्ताव संदर्भाधीन क्र.४ अन्वये कृषी व पदुम विभागाने सादर केला होता. 


उपरोक्त प्रस्तावास वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन सन २०२२-२३ च्या 


अर्थसंकल्पिय तरतुदींतून निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती :- 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र. टी-५ अंतर्गत मुख्य लेखाशीर्ष २४०१, पीक संवर्धन 


या मुख्य लेखाशीर्षातर्गत एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान या योजनेसाठी वित्त विभागाने 


दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन सन २०२२-२३ च्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पित तरतुदींतून सुधारीत 


अंदाजाच्या मर्यादेत केंद्र हिस्सा रु.१८९.०० लाख व समरुप राज्य हिस्सा रु.१२६.०० लाख असा एकूण 


रु.३१५.०० लाख इतका निधी खालीलप्रमाणे वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ /प्र.क्र.9/कार्यासन.६ 


(रु.लाखात) 
योजनेचे नाव लेखाशिर्ष व बाब । सन २०२२-२३ । यापूर्वीवितरीत याशा .नि. 
केंद्र / राज्य हिस्सा साठी सुधारीत निधी अन्वये वितरीत 
अंदाज करण्यात येत 
असलेला निधी 
Pa | २ ३ 1 ४ | षु ६ 
एकात्मिक २४०१ ए ०२९ 
फलोत्पादन | केंद्र हिस्सा (Go % ) 33, ae acne ASB? 
विकासासाठी २४०१ ए ०११ अर्थसहाय्य 
केंद्र पुरस्कृत | राज्य हिस्सा (४०%) हिवशी ee nee 
अभियान 
एकूण १७९४.०५ ३१५.०० ३१५.०० 


२. उपरोक्तप्रमाणे रु.३१५.०० लाख (अक्षरी रुपये तीन कोटी पंधरा लाख फक्त) इतका निधी 


प्रशासकीय विभागप्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, कृषी विभाग यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर 
वितरीत करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करताना नियंत्रक अधिकारी 
यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम 
तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०४.०४.२०२२ व दि.०८.०२.२०२३ च्या शासन परिपत्रकांतील 
दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


8, सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.२७२-२०२३/व्यय-१४, 
दि.१४.३.२०२३ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२२७१३०१५५६१२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


KIRAN 
KISANRAO 
PAWAR ese 
(किरण कि.पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 
१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 
२. अप्पर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ /प्र.क्र.9/कार्यासन.६ 


४. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

५. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

६. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

७. वित्त विभाग ( अर्थसंकल्प- १९/ व्यय १४), मंत्रालय, मुंबई. 

८. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
९. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 


१०.निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


